RNI No. MAHBIL / 2009 /31733 
Reg . No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक ३३( २ ) ] 


मंगळवार , एप्रिल १८, २०१७/ चैत्र २८, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ४४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ एप्रिल २०१७ 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक मविवि -१२१५ / प्र.क्र . १५७ ( भाग -२) /२८-अ.-नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या रिजनल कनेक्टिव्हीटी स्कीम 
( RCS ) या योजनेंतर्गत राज्यातील खालील विमानतळे ( सदर विमानतळांना RCS विमानतळ संबोधण्यात यावे ) अधिसूचीत करण्यात 
येत आहे. 

( अ ) अमरावती ( ब ) गोंदिया ( क ) नाशिक ( ड ) जळगाव (इ) नांदेड ( फ ) सोलापूर ( ग ) कोल्हापूर ( ह ) रत्नागिरी ( ई) सिंधुदुर्ग 

२. राष्ट्रीय विमान वाहतूक धोरणांतर्गत रिजनल कनेक्टिव्हीटी स्कीम ( RCS ) ची अंमलबजावणी करणेसंदर्भात भारत सरकार, 
महाराष्ट्र सरकार व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ( अंमलबजावणी करणारी संस्था) यांचे मध्ये दि .२३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी त्रिस्तरीय 
सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आलेल्या आहेत . 

सदर सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने Regional Connectivity Scheme ( RCS ) खाली निवडण्यात 
आलेल्या विमानतळांसाठी विमानतळ परिचालक ( Airport Operator ) यांना द्यावयाच्या सवलतींबाबतचा तपशील दर्शविण्यात आला 
आहे. त्यानुसार राज्य शासनातर्फे द्यावयाच्या सवलती पुढीलप्रमाणे आहेत : 

( अ) या योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील विमानतळांसाठी लागणाऱ्या इंधनावरील ( ATF ) मूल्यवर्धित कराचा 
( VAT ) दर सदर अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १० वर्षांकरिता १ % इतका आकारण्यात येईल. 

( आ ) सदर योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील विमानतळांवर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासन तेल पुरवठादार कंपन्यांशी संपर्क साधून सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. 

( इ) या योजनेंतर्गत समाविष्ट विमानतळांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासन आवश्यक भासेल तेथे मोफत व भारविरहीत 
जागा तसेच आवश्यकता भासेल तेथे किनाऱ्याच्या प्रदेशांशी मिश्रवहन वाहतूक जोडणी ( उदा. रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, जलवाहतूक , इ.) 
उपलब्ध करून देईल . 

( ई) सदर योजनेंतर्गत समाविष्ट विमानतळांसाठी महाराष्ट्र शासन आवश्यक ती मानके व संबंधित यंत्रणांच्या सूचनांनुसार 
प्रशिक्षित मनुष्यबळ व अत्याधुनिक यंत्रणांनी युक्त 

अशी सुरक्षा व्यवस्था तसेच अग्नीशमन यंत्रणा मोफत उपलब्ध करून देईल . 
( उ) महाराष्ट्र शासन या योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या विमानतळांना वीज,पाणी व इतर सुविधा भरीव सवलतीच्या दराने 
उपलब्ध करून देईल . 

( १) 


भाग चार - अ - ४४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल १८, २०१७/ चैत्र २८, शके १ ९ ३ ९ 


३ . 


या योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या विमानतळांच्या मार्गांसाठी राज्याचा असलेला २० % वाट्याची VGF मध्ये प्रतिपूर्ती 
करण्याची कार्यवाही केंद्र शासनाने मागणी केल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल . 

सदर अधिसूचना वित्त विभाग , महाराष्ट्र शासन यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र .२६ ९/ २०१७ / व्यय -४,दि.५ / ०४ / २०१७ 
नुसार मिळालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मनोज सौनिक , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


क्रमांक - मविवि -१२१५ / प्र . क्र .१५७ ( भाग-२ )/ २८ - अ , 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक १८ एप्रिल २०१७. 


प्रति 


१. राज्यपाल यांचे सचिव , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 
२. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन , मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव , नागर विमानन मंत्रालय , भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
४. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नवी दिल्ली. 
५. महासंचालक , नागरी विमानन संचालनालय , भारत सरकार , नवी दिल्ली. 
६. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय , मुंबई. 
७. प्रधान सचिव , (विमानचालन ) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग , मंत्रालय , मुंबई. 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ / २ ( लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई / नागपूर . 
१०. सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय , मुंबई. 
११. विभागीय कार्यकारी संचालक , पश्चिम क्षेत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , मुंबई. 
१२. संचालक , विमानचालन संचालनालय, हँगर क्र .६, जुहू विमानतळ , विले पार्ले, मुंबई. 
१३. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई . 
१४. सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्या विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख . 
१५. सर्व विभागीय आयुक्त. 
१६. सर्व जिल्हाधिकारी . 


भाग चार - अ - ४४-२ 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल १८ , २०१७/ चैत्र २८, शके १९ ३ ९ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk,Madam CamaRoad , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 18th April 2017 


NOTIFICATION 


No. MAVIVI- 1215 /C.R . 157/ Part II/ 28 - A. - Government ofMaharashtra is pleased to notify the 
following Airports (hereinafter called “ RCS Airports” ) within the State under the Regional 
Connectivity Scheme (RCS)-UDAN of the Ministry of Civil Aviation , Government of India : 

(a ) Amaravati (b )Gondia (c)Nashik (d ) Jalgaon (e ) Nanded (f)Solapur (g ) Kolhapur (h ) Ratnagiri 
( i) Sindhudurg 

2 . In terms of theMoU dated 23rd August , 2016 signed between Government ofMaharashtra , 
Government of India and Airport Authority of India ( Implementing Agency ), Government of 
Maharashtra notify that the following concessions/ support shall be extended to the selected Airline 
operators for operating flights at the above mentioned RCS Airports within the State : 

(a ) VAT at the rate of 1 % shall be levied on ATF at the RCS Airports for RCS Flights 
within the State for a period of ten ( 10 ) years from the date of the notification . 

(b ) Government of Maharashtra shall coordinate with Oil Marketing Companies for 
provision of fueling infrastructure at the RCS Airports on best effort basis . 

( c ) Government of Maharashtra shall provide minimum land, if required , free of cost and 
free from all encumbrances for development of RCS Airports and also provide multimodal 
hinterland connectivity (road ,rail ,metro,waterways ,etc .) as required ; 

(d ) Government ofMaharashtra shall provide security and fire services free of cost at RCS 
Airports through appropriately trained personnel and appropriate equipment as per applicable 
standards and guidelines by relevant agencies ; 

(e ) Government of Maharashtra shall provide electricity, water and other utility services 
at substantially concessional rates at RCS Airports. 

3. Government of Maharashtra shall reimburse it s share @ 20 % (or 10 % as applicable ) 
towards VGF for respective RCS Routes ( pertaining to the State ) determine pursuant to RCS within 
3 months of its claim by the Government of India . 

This Notification is issued with the approval of Finance Department vide its Unofficial 
Reference No. 269/2017/Exp -4 , dated 5th April 2017 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


MANOJ SAUNIK , 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


No.MAVIVI- 1215 /C.R.157 /Part II / 28 - A 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chouk , 
Madam Kama Road , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 . 
Date 18th April 2017 . 


To , 


1. The Secretary to Governor of Maharashtra , Mumbai 
2. Chief Secretary , Government of Maharshtra , Mantralaya , Mumbai 
3. Secretary ,Ministry of Civil Aviation , Government of India , New Delhi 
4. Chairman , Airport Authority of India , New Delhi 
5. Director General, Civil Aviation , Government of India , New Delhi 
6. The Principal Secretary to the Chief Minister ,Maharashtra , Mantralaya ,Mumbai 
7. Principal Secretary , ( Civil Aviation ) General Administration Department,Mantralaya , 

Mumbai 
8. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretaries, all Mantralaya 

Administrative Department,Mantralaya , Mumbai 
9. Comptroller Auditor General,(Audit/ A & E ) Maharashtra - 1/ 2 ,Mumbai/Nagpur 
10. The Private Secretary to all Ministers / Ministers of State, Mantralaya , Mumbai 
11. Divisional Executive Director , Western Region, Airport Authority of India , Mumbai 
12. Director, Civil Aviation , Hanger No-6 , Juhu airport, Vile Parle , Mumbai 
13. Vice Chairman & Managing Director , Maharashtra Airport Development Company , 

Mumbai 
14. All Departments of Mantralaya & All other Heads of Departments/ Head of offices 

under the several Departments 
15. All Divisional Commissioners 
16. All District Collectors 


